सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत रब्बी हंगाम 2023- 
२४ साठी पिक विमा हप्त्यापोटी राज्य हिस्सा विमा हप्ता 
अग्रीम रक्‍कम रु.६०,७६,२०,७१४/- इतकी रक्कम 
योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३.क्र.प्र/२१४/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १३ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा - 
१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.११०१९ 

/09/2022-Cr-II(FTS:999294), दि.०३.०४.२०२३ 

शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२.०४.२०२३ 

शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/११-अ, दि.२३.०६.२०२३ 

शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.५२/११-अे, दि.२६.०६.२०२३ 


२) 

) 

) 
५) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/११-अ, दि.२०.०७.२०२३ 
) 

) 

) 


CC ww 


o~ 


शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/११-अ, दि.५.१०.२०२३ 

शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/भाग-१/११-अे, दि.५.१०.२०२३ 
संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. सां.८/वि.ह.अनु./ रब्बी- 
अग्रीम/१७६४/२०२४, दि.१५.१.२०२४ 


SG —& 


c 


प्रस्तावना -: 


राज्यात “सर्वसमावेशक पिक विमा योजना” राबविण्यास संदर्भ क्र.(३) अन्वये मान्यता देण्यात आली असून 
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ हंगामासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी, 
आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स क॑.लि., एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., ओरिएन्टल 
इंन्शुरन्स कं.लि., युनायटेड इंडिया जनरल इंशुरन्स कं. लि., युनिवर्सल सोम्पो जनरल Saat कं. लि., 
चोलामंडलम एम एस जनरल इंन्शुरन्स क॑. लि., रिलायन्स जनरल इंन्शुरन्स क॑. लि, , एस बी आय जनरल 
इंन्शुरन्स कं.लि. या ९ विमा कंपनींमार्फत संदर्भ (x) येथील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. केंद्र 
शासनाचे संदर्भ क्र.(१ येथील पत्रान्वये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या प्राप्त मार्गदर्शक सूचनेतील Annexure 
मधील अनुक्रमांक २ मधील मुद्दा क्र.२ नूसार, विमा कंपन्यांना मागील हंगामातील विमा हप्त्याच्या ५० टक्के अग्रीम 
विमा हप्ता अनुदान अदा करणेबाबतच्या सूचना आहेत. त्यानुषंगाने संचालक(वि.प्र) यांनी संदर्भ क्र. (८) च्या 
पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून योजनेची अंमलबजावणी करणा-या विमा कंपन्यांना रब्बी हंगाम २०२३-२४ 
साठी पिक विमा हप्त्यापोटी राज्य हिस्सा विमा हप्ता अग्रीम रक्‍कम रु.६०,७६,२०,७१४/-इतकी रक्‍कम वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय -: 

कृषि आयुक्तालयाने सादर केलेली मागणी आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांचा विचार करता, 
सर्वसमावेशक पिक विमा योजना रब्बी हंगाम २०२३ अंतर्गत योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना 
रब्बी हंगाम २०२३-२४ साठी पिक विमा हप्त्यापोटी राज्य हिस्सा विमा हप्ता अग्रीम रु. ६०,७६,२०,७१४/- इतकी 
रक्‍कम खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.२१४/११ BA 


विमा कंपनी 


- 


भारतीय कृषी विमा की 
कंपनी 
re 
२८२३४७१४ 
लि. 
एचडीएफसी Sal ज. 
षु 
तल १९२२५८८३७ 
आयसीआयसीआय होत र 
Sieh te. ; 
ओरिएन्टल इंन्शुरन्स 
& 
रिलायन्स ज. इं. कं. ree 
लि. 
एसबीआय ज. इं. 

nt १४७९८२३८०६ 

युनायटेड इंडिया इं. 

ह लि २७३२३३७२२७ 
युनिव्हर्सल सोम्पो ज. इं. यो 
उण नोहा 9298834432 
2023-28 राज्य हिस्सा 


रब्बी हंगाम 
२०२२-२३ 
मधील एकूण 
राज्य हिस्सा 
विमा हप्ता 
रक्‍कम (रु) 


रब्बी हंगाम २०२३-२४ 


रब्बी हंगाम २०२३-२४ 
साठी अनुज्ञेय अग्रीम 
राज्य हिस्सा विमा हप्ता 
अनुदान (रु.) 
(गतवर्षीच्या एकूण देय 
रकमेच्या ५० टक्के) 


3 


930€238 89.4 
98990349 
९६१२९४१८.५ 
२८६५६८५९.५ 
१५९६७१८७.५ 
१८६४१६२३९ 
७२३२९९१९०३ 
१३६६६८६१३.५ 
९४९७०८४६.५ 


६०९९६७७६६ 


पोर्टलवर विमा कंपनीने 
केलेल्या मागणीनुसार 
आयुक्‍त कार्यालयाने 
शिफारस केलेला देय 
अग्रीम राज्य हिस्सा विमा 
हप्ता रक्‍कम (.रु) 

४ 


930492332 
१४१०२९०३२३ 
९५६१७०९२३९ 
26360899 
१५८१८४७६ 
१८६०४१८६ 
७३८२६८७० 
१३६६४९९२१ 
२९७४५४८४७६ 


६०७६२०७१४ 


वितरीत 
करण्यात येणारी 
अग्रीम राज्य 
हिस्सा रक्‍कम 
(रु.) 


4 


9130496332 


98402803 


९५८१७०९२३९ 


26360899 


१५८१८४७६ 


१८६०४१८६ 


७३८२६८७० 


१३६६४९९२१ 


२९७४५४८४७६ 


६०७६२०७१४ 


२. सदरची रक्कम रब्बी हंगाम २०२३-२४ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापूर्वीच्या इतर 
हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. 


AN 


तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 


मागणी क्र. डी -३ 


२४०१ - पीक संवर्धन 
११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 
राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर, 33- अर्थसहाय्य. 


प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.२१४/११ BA 


४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनां 
व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची 
राहील. 


५. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप. संदर्भ क्र. संदर्भ क्र. २२/२०२४/व्यय-१, दि.२९.१.२०२४ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२४०२१३१८२७२६६१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NEETA EKNATH 
SHINDE 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

६. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

९. वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

qo. सह सचिव (११-अ /२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

११. कक्ष अधिकारी (२- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१२. विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, नवीन स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, दलाल 
स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३. 

१३. विभागीय व्यवस्थापक, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स क॑.लि., आयसीआयसीआय हाऊस, ४१४, 
वीर सावरकर मार्ग, सिध्दीविनायक मंदिराजवळ, प्रभादेवी, मुंबई- ४०० ०२५. 

१४. विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी इर्गो garg क॑. लि. डी-१०३ तीसरा मजला ईटन बिझनेस, डिस्ट्रीक्ट 
एल.एस.बी. मार्ग भांडूप (पश्चिम), मुंबई- ४०००७८ 

१५. विभागीय व्यवस्थापक, ओरिएन्टल Sag कं.लि. पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.२१४/११ BA 


१६. विभागीय व्यवस्थापक, युनायटेड इंडिया इन्हारन्स कंपनी लिमिटेड, ३ रा मजला, काकडे ब्रिझ आयकोन युनिट 
क्र.२०२ ते ow, गणेडखिंड मार्ग, शिवाजीनगर, पुणे ४११ ०१६. 

१७. विभागीय व्यवस्थापक, युनिवर्सल सोम्पो जनरल इंन्शुरन्स कं. लि. मुंबई 

१८.विभागीय व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम एस GALS SAR कं. लि., पुणे 

१९. विभागीय व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल इंन्शुरन्स कं. लि, मुंबई 

२०. विभागीय व्यवस्थापक, एस बी आय जनरल इंन्शुरन्स कं.लि. पुणे 

२१. निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


